RNI No . MAHBIL 2012147976 
Regn. No . PCE/067/ 2013-15 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ९ ] 


सोमवार , डिसेंबर १९ , २०१६ / अग्रहायण २८ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ 
अन्वये फेरबदल . 

सूचना 
क्रमांक नरवि/ कावि - १५/१६९ / २०१६. --ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड 
शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग , 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८९३/ १२७६ / सीआर- १७४ /९३/ नवि-१३, 
दिनांक १८ सप्टेंबर १९९५ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक 
२ नोव्हेंबर १९९५ पासून अमलात आली आहे ( यापुढे " उक्त विकास 
योजना" म्हणून संबोधिलेली); 

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मा . महापालिका 
सभा ठराव क्रमांक ९४८ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये पारित 
केलेल्या ठरावात उक्त विकास योजनेतील मौजे पिंपरी मधील पिंपरी कॅप 
येथील निर्वासितांच्या वसाहतीचे व लगतचे क्षेत्र सोबतच्या नकाशामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे दाटवस्ती क्षेत्र म्हणून दर्शविण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची 
कार्यवाही करण्यासंबंधीचा विषय आहे (यापुढे " उक्त ठरावातील विषय " 
म्हणून संबोधित केलेला); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे पिंपरी-वाघेरे येथील 
उक्त ठरावातील विषयात नमूद पिंपरी कॅप (निर्वासितांची वसाहत) व 
लगतचे क्षेत्र " दाटवस्ती क्षेत्र " म्हणून दर्शविलेले नाही (यापुढे " उक्त 
जमीन " म्हणून संबोधिलेली); | 

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेने उक्त विकास 
योजनेमध्ये उक्त ठरावातील विषयानुसार उक्त जमीन " दाटवस्ती क्षेत्र " 


म्हणून दर्शविण्याकामी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे 
( यापुढे " उक्त फेरबदल " म्हणून उल्लेख केलेला); 

आणि त्याअर्थी, " उक्त फेरबदल" दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ उपसंचालक, नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, 
पिंपरी, पुणे- ४११ ०१८ यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेत अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 

उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर 
सूचना असतील तर त्या सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लेखी स्वरूपात 
आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे- ४११०१८ 
यांचे कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . 

उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिकेकडे प्राप्त झालेल्या हरकती/ सूचनांचा विचार फेरबदलाचा 
प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल . 

( टीप .-- सदर सूचना व फेरबदल दर्शक नकाशा पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिकेच्या www.pcmcindia.gov .in या वेबसाइटवरही / 
संकेतस्थळावरही अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे). 


दिनेश वाघमारे, 

आयुक्त , 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, 

पिंपरी, पुणे- ४११ ०१८. 


पिंपरी- पुणे, १६ डिसेंबर २०१६. 


(१ ) 


एच -८१३ -भाग एक - असा. ( पु. वि . पु.) ९ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९ , २०१६ / अग्रहायण २८ , शके १९३८ 
PIMPRI-CHINCHWAD MUNICIPAL 

Regional and Town Planning Act , 1966 to earmark 
CORPORATION 

the said Land as a "Congested Area " on the said 

Development Plan as per the said Subject of 
Modification under Section 37 of the Maharashtra 

Resolution (hereinafter referred to as " the said 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Modification "); 
Notice 

and therefore , the copy of the said Modification 

is kept open for public inspection on all working 
No . TPS/WS - 15 / 169 /2016 . - Whereas, the 

days during office hours in the office of the 
Revised Development Plan for Pimpri -Chinchwad 

Deputy Director of Town Planning, Pimpri 
Municipal Corporation has been sanctioned by the 

Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri, Pune - 
Government of Maharashtra in Urban 

411 018 . 
Development Department vide Notification No. 
TPS - 1893 / 1276 /CR - 174 /93 /UD - 13 , dated 18th Any person having any suggestion and / or 
September 1995 and which came into force from objection regarding the said modification may file 
2nd November 1995 (hereinafter refered to as the the same in writing to the Commissioner, Pimpri 
" said Development Plan ") ; 

Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri , Pune - 
and whereas, the General Body of Pimpri 

18 within a period of one month from the date of 
Chinchwad Municipal Corporation has passed the publication of this notice in the Maharashtra 
resolution vide Resolution No . 948 , dated 28th Government Gazette . 
November 2016 which includes the subject to 

The suggestions and /or objections received 
initiate the modification procedure as laid down 
under Section 37 of Maharashtra Regional and 

within the stipulated period will be considered by 
Town Planning Act 1966 to earmark the Refugee 

the Municipal Corporation before submitting the 
Colony of Pimpri Camp and its adjacent area from 

proposal to the Government of Maharashtra for 
village Pimpri as a Congested Area on the said 

sanction . 
Development Plan as shown on the plan 

(Note. - The said notice and plans showing 
enclosed therewith (hereinafter referred to as " the 

Modification proposal is also available on the 
said Subject of Resolution "); 

website of Pimpri-Chinchwad Municipal 
and whereas, in the said Development Plan the Corporation www .pcmcindia . gov. in ) . 
Refugee Colony of Pimpri Camp and its adjacent 
area from village Pimpri -Waghere has not been 

DINESH WAGHMARE , 
shown as "Congested Area " (hereinafter referred 

Commissioner , 
to as "the said Land ") ; 

Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation , 
and whereas, the Municipal Corporation now 

Pimpri , Pune-411 018 . 
intends to initiate the modification procedure as 
laid down under Section 37 of Maharashtra Pimpri-Pune, 16th December 2016 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


